चाळीसगांव पंचायत समिती (जि.जळगांव) 
नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र. क्र.१०८/बांध-४ 
५ वा मजला, 24 मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : 99 मार्च, २०२२ 


१) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र. 
बांध/प्रआरेखक/आर आर/निरंक/२०२१, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२१. 

२) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र. 
बांध/प्रआरेखक/आर आर/२४१/२०२१, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०२१. 

३) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र. 
बांध/प्रआरेखक/आर आर/निरंक/२०२१, दिनांक २० डिसेंबर, २०२१. 

४) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र. 
बांध/प्रआरेखक/आर आर/१०४/२०२२, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक 
१, २, ३ व ४ येथील पत्रान्वये, चाळीसगांव पंचायत समिती (जि. जळगांव) येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


०२. चाळीसगांव पंचायत समिती प्रशासकीय इमारत ही सन १९६० पासून आहे. सदर 
इमारत जुनी व मोडकळीस आलेली आहे. सदर इमारतीपासून धोका होण्याचा संभव उद्भवू शकतो. 
तसेच सदर इमारत प्रशासकीय दृष्ट्या कर्मचारी बसण्यासाठी व कार्यालयीन कामकाजासाठी जागा 
पुरेशी नसल्याचे नमुद केलेले आहे. यास्तव पंचायत समिती, चाळीसगांवच्या नवीन प्रशासकीय 
इमारतीचे बांधकाम सि.स. फायनल प्लॉट नं. २१२ या क्षेत्रावर करण्यात येणार आहे. सदर जागा ही 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांव यांच्या नावावर आहे. चाळीसगांव ही “ब” वर्ग 
दर्जाची असून नमुना आराखड्यानुसार एकुण बांधकामाचे क्षेत्रफळ १७९२.९२ चौ.मी. इतके 
प्रस्तावित केले आहे. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी पंचायत समिती, 
चाळीसगांव नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता, ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक ०१ एप्रिल, २०१३ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील “ब* वर्ग दर्जाच्या इमारतीसाठीच्या नमुना आराखड्यानुसार उप मुख्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१०८/बांध-४ 


वास्तुशास्त्रज्ञ, औरंगाबाद यांच्या नमुना नकाशावर आधारित, रू.९५८.२७ लक्ष किंमतीचे सविस्तर 
अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित असून 
ते कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, जळगांव, अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, जळगांव व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बंधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी साक्षांकित 
ooo आहे. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी प्रस्तावासोबत 
स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट पंचायत समितीच्या ठरावाची प्रत, जागेचा उतारा, लीड चार्ट, Fa चार्ट, 
ले-आऊट प्लॅन, अस्तित्वातील इमारत बांधकामाचे फोटो इत्यादी कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. 


०३. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या छाननी अंती, पंचायत समिती, चाळीसगांव (जि.जळगांव) येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामाच्या रू.९५८.२७ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


चाळीसगांव पंचायत समिती (जि. जळगांव) येथीळ नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या रूपये ९,५८,२७,०००/- (रूपये नऊ कोटी अटठ्ठावन्न लक्ष सत्ताविस हजार फक्त) 
इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. प्रस्तुत बांधकामास तांत्रिक मान्यता देण्यापुर्वी संकल्पन तपासून घेणे आवश्‍यक राहील. 

२. प्रस्तुत इमारतीचे बांधकाम उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
यांच्याकडील विहित नमुना आराखड्यानुसार हाती घेण्यापूर्वी, स्थानिक नगररचना 
प्राधिकरणाची तसचे अग्निशमन यंत्रणेची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. 

३. पंचायत समिती, चाळीसगांव (जि.जळगांव), येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता 
शासन निर्णय, सा.बां.वि.क्र.सीएटी-१०९६/प्र.क्र.१७२/इमारती-२, दि.७.१.२००४ नुसार 
विहीत केलेल्या नोंदणीकृत फर्निचर/मॉड्युलर फर्निचर उत्पादक अथवा 
पुरवठादार/अंतर्गत सजावटकार यांच्याकडून विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन फर्निचरचे 
काम करून घेणे बंधनकारक राहील. 

४. नियोजित आराखड्यात महिला पदाधिकाऱ्यासाठी प्रसाधनगृहासह विश्रांती कक्षाचे 
संकल्पन करण्यात येवून, सदर व्यवस्था इमारतीमध्ये निर्माण करण्यात यावी. 

५. प्रस्तुत प्रशासकीय इमारत बांधकामामध्ये ग्रीन बिल्डींग संकल्पना अंमलात आणून, नैसर्गिक 
प्रकाशयोजना व वायुवीजन, पाण्याच्या व उर्जेच्या वापरात काटकसर, पर्जन्य जलपुन:र्मरण 
आणि जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्य व साधन-सामुग्रीचा वापर करणे 
आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१०८/बांध-४ 


६. प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त दोन वर्षात पूर्ण होईल, असे नियोजन 
करून, इमारत बांधकामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची 
संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 

७. या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिळी जाणार नसल्याने, मंजूर प्रशासकीय 
मान्यता किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध), जिल्हा परिषद 
यांनी दक्षता घ्यावी. 

८. या कामी प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो संबंधित पंचायत समिती/जिल्हा 
परिषदेने सोसावा. 

९. प्रस्तुत प्रशासकीय इमारतीमध्ये अपंगांना सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने रॅम्प, 
रेलींग व तत्सम सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक राहील. 

१०.प्रत्यक्ष इमारतीचे बांधकाम करतेवेळी पर्यावरण विभाग क्र.ईएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०२. पंचायत समिती, चाळीसगांव (जि.जळगांव) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
सविस्तर अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of Chalisgaon P. S. Administrative Building 


Sr. No. Description of Item Cost (In Rs.) 
1 Main Building 45451690.29 
2 Flag post 195252.00 
3 Sump & Pump house 586398.00 
4 Parking 484001.00 
5 Wall compound & Gates 4415709.00 
| 6 | R.C.C. Gutter & Road 2496348.00 
7 Horticulure 656744.00 
| 8 | Watchman Cabin 349 129.00 
| 9 | Furniture 14656171.00 
A Total Cost 1 to 8 69291442.29 

Royalty Charges (sand & other) 

1 Main Building 295643.97 
2 Flag post 2345.03 
3 Parking 5881.70 
4 Sump & Pump house 7449.60 
3 Wall compound & Gates 37190.23 
| 6 | R.C.C. Gutter & Road 68423.17 
i Horticulure | 0.00 

| 8 | Watchman Cabin 3550.72 
| षे | Royalty Charges Total Cost 1 to 8 420484.42 

Testing Charges 

1 Main Building 80145.00 
2 Flag post sis as 

3 Sump & Pump house 6900.00 
4 Parking 12620.00 
5 Wall compound & Gates 26690.00 
| 6 | R.C.C. Gutter & Road 30140.00 
7 Horticulure sis as 

| 8 | Watchman Cabin 11930.00 
C Testing Charges Total Cost 1 to 8 168425.00 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१०८/बांध-४ 


General Abstract For Construction of Chalisgaon P. ७. Administrative Building 
Sr. No. Description of Item Cost (In Rs.) 
| D_ | For G.S.T. Applicable Amount [A-(B+C)] 68702532.87 
E As per Govt. Circular 12% G.S.T. Amount (D x 12%) 8244303.94 
F Forr 1% Labour Insurance (A x 1%) 692914.42 
| HH | For Provision As Per Electrification 7% (A x 7%) 4850400.96 
| I | For Fire Fighting (As Per A.A.) 7% (A x 7%) 4850400.96 
J For Street Light (Solar 2%) (A x 2%) 1385828.85 
K Safty Audit 1% (A x 1%) 692914.42 
L Contigensis 3% (A x 3%) 2078743.27 
M Computerization 2% (A x 2%) 1385828.85 
| Oo | Architech 2% (A x 2%) 1385828.85 
| P| Scrutine fees 1.25% (A+E) x 1.25% 969196.83 
Total (A+E+F+H+I+J+K+L+0+P) 95827803.63 
Says in Rs. 9,58,27,000/- 
03. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 


झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (808) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च 
"२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा 
परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या 
ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१६०/२२/व्यय-१५, दिनांक 
०३ मार्च, २०२२ रोजीच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१११३०६३६८९२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a5605 2bf048257ffe4ea09078de9d5 

56aeS5babe8adc8b1, 

pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB712736F6, 

serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529E7A4 
J A | N 55A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN 

Date: 2022.03.11 14:00:02 +05'30' 

(प्रविण जैन) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
२) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१०८/बांध-४ 


४) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

६) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 
) 
) 
) 


७) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

१०) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

११) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

१२) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, जळगांव. 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा जळगांव. 

१४) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१५) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक. 

१६) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, जळगांव. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७)गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, चाळीसगांव, जि. जळगांव. 
१८)सभापती, पंचायत समिती, चाळीसगांव, जि. जळगांव. 

१९) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

20) नियोजन विभाग (का.१४४४) मंत्रालय, मुंबई. 

२१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 

22) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२३)निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


